मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र 
मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र.२, पुणे हे कार्यालय 
व त्या अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.३६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०३.२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:ःसीओई २०२०/प्र.क्र.४६/ज.वि., दिनांक १८.०९.२०२० 
२) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. 
मुअ (स्था)/ जविप्रवगुनि/आ.३/१२६/सन २०२१, दिनांक २०.०१.२०२१ 

शासन निर्णय: 

अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत 
विभाग क्रमांक २ व त्याखालील उपविभागीय कार्यालयांतील ३० नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या 
प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा या आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय.३, २८०१ वीज, Co सर्वसाधारण, 
००४- संशोधन व विकास, (०२) सर्वेक्षण व अन्वेषण - आस्थापना (०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, कोयना 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (कार्यक्रम) (२८०१ २५७१)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०३३०१५२४२७७९२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Ri 
DN: 


Rajnish N:CN = Ra 
Ramkishor Shukla 2 


it 
03.30 15:31:40 +05'30' 


(र. रा. शुक्ला) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 

१. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.३६/जवि 
३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 
४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 
५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र. २, पुणे (५ प्रती) 
७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.३६/जवि 


विवरणपत्र -१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
(दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१) 


अ.क्र. | नाव — | नाव Pos 
संख्या 

g जलविद्युत विभाग क्र.२, | AISNTTeT g 
पुणे ३८ ARTS लिपिक २ 
टंकलेखक g 
वभागीय लेखापाल g 

'एकूण & 
२ जलविद्युत स्थापत्य वरिष्ठ लिपिक १ 
उपविभाग क्र.१,पुणे 'एकूण fk 
3 जलविद्युत स्थापत्य स.अ.श्रे.१/उ.वि. अभ / अधि र 
उपविभाग क्र.२,पुणे वरिष्ठ लिपिक १ 
सहाय्यक आरेखक g 
टंकलेखक g 
mm | 8 

'एकूण & 
¥ जलविद्युत स्थापत्य सर्वेक्षण | स.अ.श्रे.१ /उ.वि. अभ / अधि g 
उपविभाग क्र.४,पुणे क.अ. / शा.अ./स.अ.श्रेणी २ 3 
वरिष्ठ लिपिक g 
टंकलेखक g 
शिपाई 
चोकोदारा | 

'एकूण ८ 
ण पविभागीय स.अ.श्रे.१ /उ.वि. अभि / अधि g 
अभियंता,जलविद्युत क.अ. / शा.अ./स.अ.श्रेणी २ डू 
स्थापत्य सर्वेक्षण उपविभाग । वरिष्ठ लिपिक Q 
क्रमांक ६, आष्टा मुख्यालय | कनिष्ठ लिपिक १ 
सांगवी, पुणे वाहन चालक 2 

fa | २ 
ater | 

एकूण 1 १९ | 

'एकूण प 30 

Rajnish ON GN as Run Sl, C= 
Ramkishor Shukla Sei 

(र. रा. शुक्‍ला ) 

शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


